सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट - अ 
संवर्गातील अभियोक्त्यांना अतिरिक्‍त सरकारी 
अभियोक्ता, गट - अ पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी - २०१३/प्र.क्र.१११/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २७ एप्रिल २०१५ 


संदर्भ :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : असपदो /१०८/ 
९६८/२०१३, दिनांक १०.०४.२०१३ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील सहाय्यक सरकारी 


अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिका-यांना त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 


ठिकाणी अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील रु.१५६००-३९१०० + YSU रु.६६००/- या 


वेतनश्रेणीतील पदावर प्रशासकीय हितास्तव व तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र सहाय्यक सरकारी प्रवर्ग मान्य झालेला | सध्याचे कार्यरत पदोन्नती 
अभियोक्त्यांचे नांव विभागीय संवर्ग ठिकाण नंतरचे 
ठिकाण 
| श्री.अशोक बाबुराव पाटील अराखीव पुणे पुणे पुणे 
2 श्री.राजशेखर शिवराज gat । अराखीव पुणे सोलापूर सोलापूर 
3 ।श्री.विनायक शामराव | अराखीव | औरंगाबाद उस्मानाबाद हिंगोली 
कुलकर्णी 
४ श्री.दत्तात्रय रामचंद्र नळवडे । अराखीव पुणे वाई, जि.सातारा | सातारा 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२३/प्र.क्र.१११/पोळ-१० 


अ.क्र. सहाय्यक सरकारी प्रवर्ग मान्य झालेला | सध्याचे कार्यरत पदोन्नती 
अभियोक्त्यांचे नांव विभागीय संवर्ग ठिकाण नंतरचे 
ठिकाण 
५ ।श्री.उदय शंकरराव | अराखीव | औरंगाबाद लातूर उस्मानाबाद 
काळेगांवकर 
g श्री.सय्यद जकोर सय्यद | अराखीव | औरंगाबाद | परळी, जि.बीड | जालना 
कबीर 
७ । श्रीमती विमल अरुण ताजणे इमाव नाशिक धुळे धुळे 
८ | श्रीमती सईदा यासिन शोख अराखीव पुणे पुणे सांगली 
(कु.सईदा मिया खान) 
९ | श्री.अजित मधुकर वायकुळ | अराखीव | कोकण ओरोस, सिधदुर्ग 
जि.सिंधदुर्ग 
गि श्री.दत्ता नरसय्या मुद्दीगंटी इ.मा.व. कोकण भिवंडी, मुंबई 
जि.ठाणे 
हि श्री.अनिल प्रभाकरराव | अराखीव | औरंगाबाद नांदेड नांदेड 
औंढेकर 
१२ | श्री.हनमंत नारायण कोठावळे | अराखीव | कोकण । अलिबाग-रायगड | अलिबाग- 
रायगड 
१३ | श्री.हरुणरशीद खतालवली | अराखीव पुणे चिपळूण, पुणे 
जि.रत्नागिरी 
देसाई 
१४ | श्री. मदन सखाराम मगर अराखीव | अमरावती हिगोली अकोला 
१५ | श्री.दिलीप दत्तात्रय खुळे अराखीव नासिक राहुरी, जळगांव 
जि.अहमदनगर 
१६ श्रीमती विजयालक्ष्मी| अराखीव | नागपूर नागपूर नागपूर 
चक्रधरपंत अडगोकर 
१७ | श्री.विजय वामन कुलकर्णी अराखीव पुणे भोर,जि.पुणे कोल्हापूर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२३/प्र.क्र.१११/पोळ-१० 


अ.क्र. सहाय्यक सरकारी प्रवर्ग मान्य झालेला | सध्याचे कार्यरत पदोन्नती 
अभियोक्त्यांचे नांव विभागीय संवर्ग ठिकाण नंतरचे 
ठिकाण 
१८ | श्री.परबत तुकाराम गव्हाने अराखीव | नासिक नासिक नासिक 
१९ | श्री.हेळाल राजाराम पाटील । इ.मा.व. नासिक धुळे धुळे 
२० | श्री.रामराव बळीराम वाघ अराखीव | नासिक निफाड, अहमदनगर 
जि.नाशिक 
२१ | श्री.सतिठ काशिनाथ मोरे इ.मा.व. कोकण ठाणे मुंबई 
२२ | श्री.मिलींद मनोहरराव | अराखीव | नागपूर नागपूर नागपूर 
महाजन 
23. | श्री.विलास नामदेव कानडे भ.ज.(क) | अमरावती चांदूरबाजार बुलढाणा 
जि.अमरावती 
२४ श्री.शशिकांत धनंजय शिदे इ.मा.व. पुणे सीबीडी, बेलापूर, पुणे 
नवी मुंबई 
२५ श्री.नंदकुमार  यडावंतराव | अराखीव | औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद 
किनगांवकर 
२६ | श्री.संजय पुरुषोत्तमराव | अराखीव । औरंगाबाद परभणी परभणी 
देशमुख 
२७ | tarred भागुराम सूपनार । वि.जा.(अ।) | नागपूर सोलापूर चंद्रपूर 
तथापि 
खुला 
२८ । श्री.मनोहर प्रतापराव चव्हाण । अराखीव कोकण उरण, मुंबई 
जि.रायगड 
२९ | श्री.नंदकिशोर मधुकरराव dts | इ.मा.व. | अमरावती अचलपूर, अमरावती 
जि.अमरावती 
३० | श्री.बेपीन मोहनलाल शिंगाडा | अराखीव | नाशिक नाशिक रेल्वे नंदुरबार 
३१ | श्री.सुरेश रामदास मोरे अराखीव कोकण यवतमाळ मुख्यालय 
मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२३/प्र.क्र.१११/पोळ-१० 


अ.क्र. सहाय्यक सरकारी प्रवर्ग मान्य झालेला | सध्याचे कार्यरत पदोन्नती 
अभियोक्त्यांचे नांव विभागीय संवर्ग ठिकाण नंतरचे 
ठिकाण 
३२  श्री.माधव गंगाराम पौळ अराखीव नागपूर पुणे नागपूर 
३३ | श्री.राजाभाऊ गणपत | इ.मा.व. कोकण कल्याण रेल्वे, रत्नागिरी 
तोती जि.ठाणे 
कातकडे 
३४  श्री.हेमचंद्र डोडूराज कांबळे अ.जा. नागपूर गोदिंया भंडारा 
३५ | श्री.अशोक श्रावण नागदेवे अ.जा. नागपूर नागपूर वर्धा 
३६ | श्री.दिलीप पोपटराव बहिरम अ.ज. कोकण रावेर, ठाणे 
जि.जळगांव 


२. वरील सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची पदोन्नतीने नियुक्ती खालील अटी व शातींच्या अधीन 


राहून करण्यात येत आहे. 


अ) वरील अधिका-यांना देण्यात आळेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


ब) पदोन्नत झालेल्या अधिका-यांनी त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात 


दिवसांच्या आत हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले 


नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही- 


१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/१२, दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात आलेली 


पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. 


क) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना Tala झालेल्या वरील अधिका- 


यांना स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ 


हजर होण्याबाबत संबंधीतांना सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधीत अधिका-यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा 
अहवाल झासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२३/प्र.क्र.१११/पोळ-१० 


ड) पदोन्नत अधिका-यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी 


अनधिकृतरित्या रजेवर जोऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक 


सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दिनांक ३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. 


तसेच दिलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन त्यांनी करु नये. तसे केल्यास सदर 


अधिकारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 


ई) सदर पदोन्नत्या तात्पुरत्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका क्रमांक ८४५२/२००४ 


च्या निर्णयाच्या अधीन रहातील. 


फ) विभागीय संवर्ग वाटपानुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त अधिका-याने किमान ३ वर्षे कालावधी त्या 


विभागीय संवर्गात पूर्ण करणे आव्यक राहिल.. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१०८१३२८२९५७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डू Digitally signed by Vivek 
Vive k Shankar Kumbhar 
DN: CN = Vivek Shankar 
Kumbhar, C = IN, S = 
S h an kar Maharashtra, O = GOVT. OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
DEPARTMENT 


Ku aa bhar Date: 2015.04.28 14:53:26 


+05'30" 


(वि.शां.कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 92 व १६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


oc Av AD -0 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२३/प्र.क्र.१११/पोळ-१० 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. संबंधीत सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 

. संबंधीत सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ( संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या मार्फत) 

१०. मा.मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


one SG -€४ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


